संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे व त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय 
कार्यालये/ शासकीय महाविद्यालये/ शासकीय 
संस्थांमधील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०१६/ (३८/१६)/ मशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा:- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/ प्र.क्र.१२ (भाग-२)/ २००४/ वित्तीय 
सुधारणा-१,दि.०४.१०.२००४. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्ण क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१२.०२.२०२०. 
३. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०१६/ (३८/१६)/मशि- 
दि.०४.०३.२०२१. 
४. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/ प्र.क्र.१४४/ 
FB1.9, T&. 02.02.2029. 
५. Wal, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आपमु.१४२१/ 
प्र.क्र.१८/प्रशा-१, दि. २७.०८.२०२१. 
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ 
शासन निर्णयः 


उच्च शिक्षण संचालनालय व त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय कार्यालये/ शासकीय 
महाविद्यालये/ शासकीय संस्था/झासकीय अध्यापक महाविद्याळये/ शासकीय आर्थिकदृष्ट्या 
मागासवर्गीय वसतिगृहे/ भारतीय प्रशासकीय सेवा पुर्व प्रशिक्षण केंद्रे/ सावित्रीदेवी फुले महिला 
छात्रालय, तेलंग स्मारक मुलींचे वसतिगृहे/ शासकीय महाविद्यालय वसतिगृहे/ डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर, महात्मा ज्योतीराव फुले व राजर्षी शाहू महाराज चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई 
यामधील १६५५ पुर्णवेळ व १० अर्धवेळ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक ०४.०३.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भ क्र.६ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दि.१०.०८.२०२१ अन्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तीत्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते 
दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरुन 
उच्च शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व त्याअंतर्गत असळेली खालील अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१६/ (३८/१६)/ मशि-१ 


अ. | विभागांचे नाव एकूण पदे 
क्र पूर्णवेळ  । अर्धवेळ 
i उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ७७ (७६--१ 7 
मुख्य 
प्रशासन 
अधिकारी) 
२ | सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई ५१४ er | ० 
३ | सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल &3 fee | 
8 | सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे ४६ fo | 
4 | सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग,कोल्हापूर १०५ शि 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सोलापूर विभाग, सोलापूर २९ fo | 
७ | सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगाव विभाग, जळगाव ३७ शिप 
८ | सहसंचालक, उच्च शिक्षण, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद २४० [ee | 
९ | सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नांदेड विभाग, नांदेड ७२ fo | 
ति ० | सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती २४१ fo | 
jee सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, नागपूर २३२ fe | 
एकूण १६५६ fee | ० 


२. उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे येथे कार्यरत असलेले “मुख्य प्रशासन अधिकारी” हे 
व्यपगत झालेले पद दिनांक ०२.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये पुनरूज्जिवित करण्यात आले 
असल्याने त्या पदास मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. शासकीय विधी महाविद्यालय, मुंबई येथील 
शिक्षकीय पदांच्या दि.३०.०६.२०१८ च्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार १६ पदे नव्याने निर्माण 
करण्यात आलेली असल्याने सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तसेच 
सद्यस्थितीत १० अर्धवेळ अस्थायी पदे कार्यरत असल्याने सदर पदांना मुदतवाढ देण्यात आलेली 
आहे. 


३. वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन व्यपगत झालेल्या कोणत्याही अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ दिळी जाणार नाही याची दक्षता संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांनी घ्यावी. 


४. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यकक्षेतीळ १६५६ पुर्णवेळ व १० 
अर्धवेळ या अस्थायी पदांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण या प्रधान 
लेखाशीर्षाखाळी तसेच यापैकी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतीराव फुले व राजर्षी शाहू 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१६/ (३८/१६)/ मशि-१ 


महाराज चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई या समित्यांवरील अस्थायी पदांच्या आस्थापनेवरील 
खर्च मागणी क्र.डब्ल्यु-४, २२०५- कला व संस्कृती, ८००- इतर खर्च, (०१)-समित्या व समारंभ, 
(09)(09) समित्या व समारंभ (अनिवार्य) (२२०५ ०४५८) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/ प्र.क्र.१२ (भाग-२)/ 
२००४/ वित्तीय सुधारणा-१, दि.०४.१०.२००४ अन्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना 
देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यचा संकेतांक क्र. २०२१०९०८१२०४१४५९०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR 


(द. XT. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१.संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२.महाळेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), मुंबई/ नागपूर 

३.लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

५.जिल्हा कोषाधिकारी, पुणे/ सोलापूर/ कोल्हापूर/ औरंगाबाद/ नांदेड/ परभणी/ बीड/ 
अमरावती/ अकोला/ बुलढाणा/ यवतमाळ/ नागपूर/ भंडारा/ गडचिरोली/ रत्नागिरी/ 
रायगड 

६.सर्व विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) 

७. प्राचार्य/ संचालक, सर्व शासकीय कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी व शिक्षणशास्त्र 
महाविद्यालये/ संस्था 

८. वसतिगृह प्रमुख, सर्व शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय वसतिगृहे. 

९.अधिक्षक, शासकीय महाविद्यालये वसतिगृहे, मुंबई 

१०.अधिक्षक, सावित्रीदेवी फुले महिला छात्रालय, तेलंग स्मारक मुलींचे वसतिगृहे, मुंबई 

११.सदस्य सचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतीराव फुले व राजर्षी शाहू 

महाराज चरित्र साधने प्रकाहन समिती, मुंबई 
१२. निवडनस्ती (मशि-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


